वाचा : 


— 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 
अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील ४४ रस्त्यांची 
quad करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२९१/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०८ मार्च, २०२३ 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 
२८ ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक 
२१ एप्रिल, २०२२. 

शासन निर्णय, नियोजन विभाग मांकःडीएपी-१०२२/प्र.क्र.१७/का-१४८१, दिनांक १८ मे, 
२०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकःमुग्रायोी-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेंबर, २०२२. 

मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकःमु.अ./प्रमंग्रासयो/६३७/२०२३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२३. 


शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) (DPC) 


अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नरती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्ठाविलेल्या 
किंमतीस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. 
क्र. 


तालुका । पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची । कामाची ५ वर्षे 


(feat) | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम । दुरुस्ती अंदाजीत 
(रू. लक्ष | रक्‍कम (रू. लक्ष) 


या. १.३०० ९५.७१ ११.१२ 
कुंभवे vat RRR रस्ता, 
दापोली RAT- DPC- ne २.६७० १७३.५८ २२.२८ 
॥)-०१ 
(॥ चिखलगाव किन्हळ रस्ता, ग्रामा - 
२.२८० १६६.७१ १३.९१ 


संगळट aad} टेटवली सस्ता, 


RC 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२९१/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका पॅकेज क्रमांक प्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची वर्षे 
क्र. (feat) | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम । दुरुस्ती अंदाजीत 
(रू. लक्ष) रक्‍कम (रू. लक्ष) 
: कोळवांद्रे Usd सुतारवाडी ते ह ee ae 
000 : शर 
WSIS रस्ता ग्रामा ५१ ; 
भोमडी बौद्धवाडी ते MOR हद्दिपर्यंत 
षु या १.५०० ९६.३६ ११.७७ 
रस्ता ग्रामा २८ 
& देगाव करंजाळी रस्ता, ग्रामा- २० 2.000 | १७८.७८ १५.७२ 
लाडघर भंडारवाडा रस्ता, ग्रामा - 
७ १.५३५ ११६.२९ ११.०२ 
२४७ 
: सुकोंडी कोंगळे ताडील बांधतिवरे व त ती 
.&00 oo, द 
रस्ता, इजिमा१४- 
ODR 98 ते ताडील सुराकोंड रस्ता 
8 2.000 १५७.६७ १३.७८ 
ग्रामा -२७७ 
वेल्वी धनकोली बौद्धवाडी रस्ता 
१० 4.000 (93.22 ७.६४ 
ग्रामा २८ 
| 99 | q कळकवणे ओवळी रस्ता ग्रामा-७ १.५०० १०१.९४ ७.८२ 
कादवड सुतारवाडी रामवाडी रस्ता 
१२ 4.900 ७८.९८ ६.०३ 
ग्रामा-३०४ 
ह निरबाडे निर्मळवाडी ते मोरवणे रि one क्त 
खिंड .200 5 डर 
कातकरवाडी Ras रस्ता, : 
= पिपळी कान्हे रस्ता dea ; a ate 
000 के ; 
राजवीरवाडी .शाखेसह ग्रामा११ - 
‘a अडरे हायस्कुल ते अडरे गावठाण र ions au 
000 . द 
? रस्ता a 
कोसाबी मुंडे wan ते 
१६ मोरेवाडी,धनगरवाडी  शाखेसह | १.००० ७४.१५ ५.५४ 
चिपळूण iat 
RAT-DPC- | रस्ता 
हा (॥)-०२ नांदगाव पोस्ट ऑफिस ते धमाल त ला ता 
.२०० Oo, पि 
वाडी रस्ता 
मार्ग ताम्हाणे कळमुंडी तन्हाळी 
१८ रस्ता २.००० १२७.३८ २.७५ 
ग्रामा३७ - 
मजरे कौडर विवेळी इजिमा ते 
१९ गोंधळे मराठीशाळा रस्ता ग्रामा | २.००० १४२.८८ १०.७६ 
११८, 
नांदीवसे धनगरवाडी  सस्ता 
२० १,२७५ 923.02 ९.७५ 
ग्रा.मा.१४७ 
चिंद्रावले गटारेवाडी ते सल्पेवाडी 
२१ माळ १.७३० १८१.५४ १३.०९ 
गुहागर रस्ता 
र BR आंबेकरवाडी ते टाकेवाडी 
२२ ee 9.034 (98.23 ५.१८ 
रस्ता ग्रा .मा.२०७ 
ग्रामा ५२ ते डिंगणी बांधेवाडी 
२३ setae RAT-DPC- | खांबेवाडी सोलळकरवाडी शाखेसह | २.४१० १८४.६७ १४.०६ 
(॥)-०३ रस्ता 
२४ पुर्य तर्फे सावर्डे जांभेवाडी | 2.000 | १५९.४८ १२.१८ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२९१/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका पॅकेज क्रमांक प्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची वर्षे 
क्र (कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम । दुरुस्ती अंदाजीत 
(रू. लक्ष) | रक्कम (रू. लक्ष) 
गायकरवाडी चांदुरवाडी पेवेवाडी ते 
विर लोहारवाडी रस्ता 
राममा १७ ते करधुंडा खापरेवाडी 
२५ acl) 2.300 | 929.39 93.02 
a धुमक वाडी we wa] 
RS कनगवळली तळवडे कुरचुंब 
२६ शिपोशी west कोचरी पुर्ये | २.१०० | १८४.७९ ११.५६ 
कोडगांव रस्ता इजिमा -९१ 
इजिमा ५९ ते फुणगुस मेढे तर्फ 
२७ a क प्या om ३.७४० | २८६.९४ २२.२५ 
मांजरे फुणगुस रस्ता इजिमा -६० 
२८ कासे पुर्ये शिरंबे रस्ता २.१०० | २०४.१७ १५.५५ 
प्रजिमा ४६ ते शेनवडे बेटकरवाडी 
२९ गवळीवाडी ते मासरंग धनगरवाडी | २.१४० | २०५.९९ १५.०३ 
रस्ता 
प्रजिमा ४३ ते पिरंदवणे निवईवाडी 
३० क २.२६५ २१७.३० १६.७३ 
रस्ता 
चिद्रवली निरुखुणेवाडी रस्ता ग्रामा. 
३१ २.००० | १४५.२८ ११.१४ 
१२१ 
रामा १६४ ते चाफेगावडेवाडी रस्ता 
32 9.400 १०९.४० ८.५८ 
ग्रामा २०६ 
Rast वेळवंड बावनदी रस्ता 
३३ | रत्नागिरी | RAT-DPC- | कोठारवाडी शाखेसह इजिमा - | ६.००० | ४४४.७४ ३५.४६ 
(Il) ०४ १२८ 
नाचणे गोडाऊन स्टॉप सस्ता ते 
ig गुरूमाली ते सुपलवाडी ते रामा १६६ क गा oe 
काजरघाटी WES रस्ता इजिमा | न = 
८९ 
a आंजणारी नांदिवलळी शिरंबवली क wane 
| नानिज रस्ता ग्रामा २६ न a 
३६ हा बेणीखुर्द बौध्दवाडी रस्ता ग्रामा ८५ | १.००० | ८२.१५ ६.४७ 
सडवली तालयेवाडी भंडारवाडी 
३७ RAT-DPC- | साटवली बाजारपेठ रस्ता ग्रामा | 3.000 | ३८६.३४ २८.२९ 
(II) ०५ १११ 
वहत Sas ४.५१ 
राजापूर रा मा १७० ते महाळुंगे डोंगर रस्ता ssi 
३८ । राजापूर ५.२०० | ४४०.४६ 
ग्रामा ३८ 
38 अडिवरे कोंडसर बु नवेदर कशेळी 
ae 2.300 | 24.90 १८.४४ 
रस्ता ग्रामा ११५ 
राजापूर RADE |[आणोमोडकवाळरस्ता 
४० | राजापूर pee ओणी मोडकवाडी रस्ता ग्रामा ४१७ | 9.220 | १२५.३८ ८.५२ 
हातिवले विखारे गोठणे कुंभारवाडी 
४१ बौद्धवाडी डोंगर मुसलमानवाडी | 2.000 | २२९.२० १७.८७ 
रस्ता ग्रामा १८ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२९१/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका पॅकेज क्रमांक प्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची वर्षे 
क्र (कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम । दुरुस्ती अंदाजीत 
(रू. लक्ष | रक्‍कम (रू. लक्ष) 
खेडशी डफळचोळवाडी रस्ता ग्रामा 
४२ का २.००० | १४६.९९ १०.८० 
रत्नागिरी कारवांचीवाडी बस स्टॉप ते 
४३ आसराबायामंदिर खेडी नाका | 2.000 | १४६.४२ १०.८६ 
नविन वसाहत रस्ता ग्रामा २१५ 
देवीहसोळ बौद्धवाडी निवईवाडी 
४४ | राजापूर सारंगवाडी ते भालावली रस्ता ग्रामा | १.००० ८१.८१ ६.४५ 
१३८ 
एकुण ४४ कामे ८५.९०० | ७१०५.०० ५६६.६९ 


, सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो- 
२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच झासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 


संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे aula करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ Areal देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात 


यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic 081०५18013 पुनश्चवः काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

ii) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा करुन 
घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या 
रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवुन येत,याबाबत पुन:श्वखात्री करण्यात यावी. 

ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या wee हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाशयाखाली जाण्याची शक्यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे 
या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iv) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 

vy) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता 

पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२९१/बांधकाम-४ 


vi) 


०२. सदर 


प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे.या 
संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिकबांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम 
यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


सदर कामे डोंगरी/ आदिवासी / नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार 
तरतुद केळे बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


कामावरील खर्च* मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व Yo यावरील भांडवली खर्च ox, 


जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१) (०१) मोठी बांधकामे सीआरसी - ५०५४ ५१५३” 
या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर 


शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३०८११२६३०३९२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 

PRASHANT VINAYAKRAO 

Date: 2023.03.09 12:52:46 
+05'30' 


(प्रशांत. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२९१/बांधकाम-४ 


८) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 

९) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, कोकण विभाग 
ठाणे 

कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जिल्हा रत्नागिरी. 
कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 

माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 
निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


